मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन 
व विकास अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोत्नरती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५९८/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १५६२,१५५०,१५५१, १५६३, १५६४ व १५८६ /२०२३, दिनांक 
१० मे,२०२३, ११ मे,२०२३, १२ मे,२०२३ १६ जून, २०२३ व ५ जुले २०२३ 
शासन निर्णय : 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 

क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) । अंदाजित नियमित 

रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 


रक्‍कम (रू. लक्ष) 
१ गिरसावळी ते जातेगाव रस्ता | ४.२५० ३२२.९० २०.१४ 
(VR -६३,१४४) 
फुलंब्री/ फुलंब्री प्रजिमा १५ ते भावडी रस्ता 4 : १४.२५ 
° 7 RD/ STA/ ee Ree | Se = 
AUR (॥-०१ 
3 की राममा ७५३ एफ ते भिमवाडी | १.२०० ११४.७५ ६.८७ 


रस्ता (VR -१०३) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.५९८/बांधकाम-४ 


अ.क्र विधानसभा । पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. देखभाल व 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 
रक्कम (रू. लक्ष) 
शि छत्रपती रामा २१४ ते अय्याबाबा तांडा | १.९०० १५०.२२ ९.७७ 
संभाजीनगर/ रस्ता (095 ८५ 
RD/ STA/ ( 1) साकी 
५ | छत्रपती प्ररामा ७५३ एफ सावंगी ते| २.६३० २३६.४२ १४.७५ 
ie AUR (II)-02 al 
संभाजीनगर कोलठाण रस्ता (093८८) 
६ प्ररामा ७५७३ एफ ते जम्मन | ३.७०० $93.93 ३३.०४ 
ज्योती ते इस्लामपुरवाडी रस्ता 
छत्रपती (09-८६) 
| संभाजीनगर/ माक प्ररामा ७५३ एफ  हर्सुल | ४.१०० ५५६.१७ ३७.१५ 
छत्रपती पिसादेवी मांडकी ते महालप्रिंपी 
ene AUR (II)-03 ae 
संभाजीनगर रस्ता (ODR ८७) 
रि प्रजिमा ४२ औरंगाबाद लेणी A! १.९०० २५७.५३ १७.२० 
रामा -२१४ रस्ता (५३२१) 
९ राममा ७५३ एफ ते | ६.२०० ४३९.१३ २७.३८ 
सिल्लोड - शिंधीनाळावाडी ते काळापाणी 
सोयगाव/ RD/ 58// । रस्ता (VR ५७) 
शि सिल्लोड AUR (l)-o8 | अंबई ते जनासी ते निबायती | ६.५३० ४४७.५३ २७.७८ 
रस्ता (५३१८० ,१८२) 
शि १ रामा ३९ जुना-दिनवाडा रस्ता | २.६५० १४४.८५ ९.६१ 
गंगापूर / VRo 
ci RD/ STA/ ( १ टा 
१२ | गंगापूर रामा ३९ ते सनव रस्ता ३.३०० १९४.४८ १२.९० 
AUR (Il)-04 
(VR 04 ) 
१३ प्रजिमा ४३ ते बोर्डी रस्ता ३.८०० २३४.५८ १५.५६ 
(VR 929) 
| गंगापूर / RD/ 58// । रामा ६२ते बाबरगाव रस्ता ४.००० २२८.८६ १५.१९ 
गंगापूर ॥॥॥३ ॥॥-०६ | (VR 22,28) 
१५ प्रजिमा १२० जुना महालक्ष्मी | ९.००० | ७९३.६० ५२.८३ 
खेडा रस्ता (VR ११३) 
१६ रामा ६१ दादेगाव बु . खु . | ५.६०० ४५९.६८ ४४.४० 
खुतुबखेडा रस्ता 
(VR 992,80) 
| रामा - ६१ कोल्हेवस्ती रस्ता | १.३०० ११५. ११.१ 
पैठण/ पैठण RD/ STA/ fe ° रै वजे र 
(VR 90) 
AUR (Il)-0l9 Tae 
१८ प्रजिमा ३३ मानकपुर | ४.००० 323.92 ३१.२७ 
लामणगाव जोगेश्वरी रस्ता 
(VR -२८) 
१ RD/ 51// | प्रजिमा ५४ कडेठाण बु. HHS] ४.८१० ४०१.४ ८.७७ 
९ | घेठण/ पैठण spi siete 3 : र 
AUR (ll)-o¢ | नाईक तांडा रस्ता 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.५९८/बांधकाम-४ 


अ.क्र विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची । कामाची ५ वर्ष 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 
रक्कम (रू. लक्ष) 
२० प्रजिमा ३७ तुपेवाडी यासीनपुर | ३.८०० ३१२.६९ ३०.२१ 
पारंडी रस्ता 
RD/ STA/ 
पैठण/ पैठण (VR ८० ,६५) 
AUR (Il)-0¢ वल्या 
२१ राममा - ७५२ ई नवाबवाडी | १.३०० १२१.८० ११.७७ 
रस्ता 
२२ रामा ५१ पोखरी रस्ता ४.४०० ४२४.३० ३३.०५ 
(VR 928) 
23 वैजापूर रामा ५१ लाडगाव फकीराबाद | २.२०० १४३.७० ११.८७ 
/ ee 
वैजापूर RD/ 58// | वाडीरस्ता 
वैजापूर 
AUR (ll)-o8 | (४२५६) 
२४ प्रजिमा २४ मनोली रस्ता ३.९०० 349.00 २५.६९ 
(VR १३) 
२५ प्रजिमा ६४ ते काळेगाव शिंगी | ३.३०० १९७.८४ १३.१४ 
रस्ता (ODR-921) 
| RD/STAY । प्रजिमा ६४ ते भालगांव ते| ४.७ ४०२. .७१ 
a वैजापूर/गंगापूर संजरपूर oe = rans द 
AUR (॥-१० | संजरपूर रस्ता (/३-८६) 
२७ रामा २१६ ते वजनापूर रस्ता | ४.९०० ४२०.०० २७.९७ 
(009१-५७,/३-४४) 
२८ — पिपळदरी (MDR-02) ते लेनापूर | 2.0G0 १५०.०५ ९.८० 
स्यात RD/STA/ । रस्ता (/३-३५) 
२ ् AUR ॥॥-११ | रामा २४ पिंपळगाव ते माळेगाव | २.५०० १९१.८१ १३.६१ 
९ | सोयगाव ि — ‘i oe 
रस्ता (/१-२७) 
३० रामा ६१ ते इस्माईलपूर रस्ता | ३.६५० २९३.३४ १९.८७ 
(VR-938) 
39 रामा ६१ ते सोनवाडी | १.००० ७८.२६ 4.30 
तांदुळवाडी रस्ता (VR-934) 
RD/STA/ चागतपुरी रस्ता 
३२ | पैठण/पैठण रामा ६१ ते चांगतपुरी रस्ता | २.४०० | १४७.५६ ९.९९ 
/॥॥॥३ (॥-१२ 
(ODR-934) 
33 रामा ६१ ते अखातवाडा | २.५०० १८९.१७ १२.८१ 
सोळलनापूर रस्ता (0१-८४, 
१/३-१९८) 
३४ अडुळ खु. ते अडुळ तांडा-०१, | १.८०० १३४.९० ९.१३ 
अडुळ तांडा-०२ रस्ता (VR- 
RD/STA/ । १६५ 
पैठण/पैठण यो गत उ = = 
34 AUR (l)-93 | खादगाव ते इनायतपूर रस्ता | 3.000 223.93 १९.९१ 
(VR-90) 
3३६ राममा ५२ ते देवगाव - देवगाव | २.४०० १६१.०६ १०.९१ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.५९८/बांधकाम-४ 


अ.क्र. । विधानसभा | too क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची । कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू.  देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
तांडा रस्ता (/३-१६४) 
३७ रामा ६१ ते हर्षी बु. रस्ता (VR- | २.७२० २०९.६४ १४.२० 
जता महा RD/STA/ | २११ — 
3¢ AUR (II)-93 | STAT २६ ते घेवरी रस्ता (VR- | 9.390 १२९.१८ १०.२३ 
२८८) 
३९ प्रजिमा ५१ ते औरंगपूर रस्ता | २.४०० १०४.१० ६.११ 
छत्रपती (४1-६८) 
शि संभाजीनगर” । ॥)/5// । रामा २१५ ते सय्यदपूर LEAT | १.२५० ८१.९१ ५.०७ 
छत्रपती AUR (Il)-98 । (॥३-६७) 
शि संभाजीनगर राममा ७५३ ते टाकळी वैद्य रस्ता | ३.२१० १८८.७४ ११.२० 
(/२-१२८,१६०) 
४२ | छत्रपती रामा २१७ झारणापूर ते धरमपूर | ३.४७० २७८.९४ १७.२५ 
संभाजीनगर/ । RD/STA/ । रस्ता (VR-99) 
४३ | छत्रपती AUR (l)-94 | मिटमिटा ते अब्दीमंडी रस्ता 3.040 ३३०.४४ १९.३८ 
संभाजीनगर (९३-०८) 
शि प्रजिमा ३४ ते गिरनेरा तांडा | १.६०० ७३.९९ ४.४८ 
छत्रपती रस्ता (VR-¥2) 
४५ | संभाजीनगर/ । १०॥/5// । राममा २११ ते बाळापूर रस्ता | १.२५० १२७.३० ७.८८ 
छत्रपती AUR (II)-9& | (VR-384) 
४६ | संभाजीनगर रामा २१७ ते वंजारवाडी रस्ता | ३.४२० २६२.६८ १५.९१ 
(VR-90) 
एकुण ४६ कामे १४७.५२० | ११९१२.७९ ८४३.४७ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 


प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.१९८/बांधकाम-४ 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


iD 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations JAa: काटेकोरपणे तपासण्यात यावे तसेच NRIDA यांनी 
निर्गमित केलेल्या Vision Documents on New Technology Initiatives and 
guidelines- 2022 @ मार्गदर्शक सुचनांचे अवलंब करुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम ater तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.५९८/बांधकाम-४ 


जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 
०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१२१२२८७१२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
PATIL PATIL PRASHANT 


PRASHANT ___VINAYAKRAO 
Date: 2023.09.06 


VINAYAKRAO. ॥2:26:34 +05'30" 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, छ. संभाजीनगर . 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छ. संभाजीनगर . 
६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
७ मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छ. संभाजीनगर 


विभाग, छ. संभाजीनगर . 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छ. संभाजीनगर 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, छ. संभाजीनगर. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छ. संभाजीनगर. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, छ. संभाजीनगर. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


